अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि जात प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या 
पोलीस विभागातील पोलीस महासंचालक, म.रा. 
मुंबई व पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील घटकांचे आस्थापनेवर अधिसंख्य 
पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०२० 


4 
+, 
wa” 5 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि. 29.92.2098. 

. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब दि. ३०.०६.२०२०. 

. पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई यांचे कार्यालयाचे जा.क्र. पोमसं/६-अ/अ.ज.अधिकरी-कर्मचारी/ 
कार्यवाही/२२/२०१९, दि. १८.०९.२०२० चा प्रस्ताव. 

४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालयाचे जा.क्र. CP/D-2(g)/Sup.postCMGK/8§/2020, 

दि. १०.०८.२०२० चा प्रस्ताव. 


प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3०८/१६-ब, दि. 29.92.2098 अन्वये 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ८९८२/२०१५ (चेअरमेन अँन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय 
आणि इतर विरुध्द जगदीश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिका यामध्ये दि. ६ जुले, २०१७ रोजी मागास 
जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध 
ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र. ३१४०/२००८ मध्ये दि. २८.०९.२०१८ च्या 
आदेशान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि. ३१.१२.२०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले 
असल्याने अशा अधिकारी/कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना दिली 
आहे. त्याप्रमाणे गृह विभागाच्या अधिनस्त पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई यांचे कार्यालय व पोलीस 
आयुक्त,बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त आस्थापनेवर अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७/ओ१६-ब, दि. ३०.०६.२०२० 
अन्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपिल क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि. ०६.०७.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाची व मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र. ३१४०/२००८ मध्ये 
दि. २८.०९.२०१८ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता “अधिसंख्य पदे” निर्माण करण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागांना देण्यात आळे आहेत. राज्य पोळीस विभागातील पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई व 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील कोष्टकात नमूद केलेले अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र 


अवैध ठरलेल्या व सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या व सेवा समाप्त केलेल्या कर्मचा-यांकरीता खालील 
यादीनुसार एकूण १५१८ अधिसंख्य पदे संबंधित कार्यालयाच्या आस्थापनेवर दि. २१.१२.२०१९ पासून ११ 
महिन्याच्या कालावधीसाठी अथवा सदरील कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याच्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल 


त्या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


घटक 


पो.शि./स. 
पो.शि. 
गट-क 


पो.ना./स.पो. 
शि. 
गट-क 


पो.ह./स.पो.ह. 
गट-क 


स.पो.उ.नि./स. 
स.पो.उ.नि. 
गट-क 


का.शि. 
(गट ड) 


एकूण 
पदे 


पोलीस 
आयुक्त, ठाणे 
(शहर) 


०६ 


२९ 


५६ 


48 


| छठ 


१०५ 


पोलीस 
आयुक्त, पुणे 
(शहर) 


४२ 


नद 


४६ 


१८ 


| ie) 


१२४ 


पोलीस 
आयुक्त, 
(पिंपरी चिंचवड 
शहर) 


4¢ 


१२ 


०३ 


| ie) 


83 


पोलीस 
आयुक्‍त, 
नागपूर शहर 


२२ 


२८ 


३९ 


१० 


| ie) 


१०० 


पोलीस 
आयुक्त, नवी 
मुंबई 


२६ 


२२ 


२१ 


१० 


०१ 


८१ 


पोलीस आयुक्त 
नाशिक शहर 


१३ 


०३ 


a ie) 


शिक छठ 


०१ 


१७ 


पोळीस 
आयुक्त, 
अमरावती शहर 


शि ७) 


०८ 


०१ 


शिक छठ 


| ७) 


०९ 


पोलीस 
आयुक्त, 
सोलापूर शहर 


OR 


oY 


०६ 


१२ 


| छठ 


28 


पोलीस आयुक्त 
लोहमार्ग, मुंबई 


२४ 


०८ 


१० 


०६ 


| ie) 


षु (9 


१० 


पोलीस 
अधिक्षक, ठाणे 
ग्रामिण 


०१ 


२० 


शि क 


शो ie) 


| ie) 


२१ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


११ 


पोलीस 
अधिक्षक, 
सिंधुदूर्ग 


48 


[| ७) 


शि ie) 


०१ 


णि ७) 


१५ 


१२ 


पोळीस 

अधिक्षक, 
रायगड- 
अलिबाग 


०९ 


| ie) 


| ७) 


- ie) 


शि छठ 


०९ 


१३ 


पोलीस 
अधिक्षक, 
पोलघर 


१३ 


०६ 


०१ 


०5 


1. ७) 


28 


48 


पोलीस 
अधिक्षक, 
कोल्हापूर 


०१ 


|. ७) 


०१ 


०१ 


शं ie) 


०३ 


१५ 


पोळीस 
अधिक्षक, 
सातारा 


२१ 


OR 


१५ 


२३ 


| ie) 


६१ 


१६ 


पोळीस 
अधिक्षक, 
सांगली 


og 


ha ७) 


०३ 


०६ 


शि छठ 


१६ 


१७ 


पोलीस 
अधिक्षक, 
सोलापूर(ग्रा) 


१० 


०२३ 


०८ 


०६ 


०१ 


२८ 


नेट 


पोलीस 
अधिक्षक, पुणे 
(ग्रामिण) 


०६ 


OR 


१७ 


०5 


शि छठ 


२९ 


१९ 


पोळीस 
अधिक्षक, 
जळगांव 


oY 


०१ 


०१ 


गी छठ 


णि छठ 


og 


२० 


पोळीस 
अधिक्षक, 
अहमदनगर 


१४ 


०६ 


08 


०३ 


गि ७) 


२७ 


२१ 


पोलीस 
अधिक्षक, 


औरंगाबाद(ग्रा.) 


शि ७) 


०१ 


णि ie) 


धि ie) 


_ ie) 


०१ 


२२ 


पोळीस 
अधिक्षक, 
जालना 


| ie) 


०१ 


ण ie) 


[| ie) 


णि ७) 


०१ 


२३ 


पोळीस 
अधिक्षक, 
उस्मानाबाद 


०८ 


शं ७) 


०२ 


शि ie) 


शि ७) 


१० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


28 


पोलीस 
अधिक्षक, 
नांदेड 


०२ 


०६ 


०१ 


०१ 


णि ७) 


११ 


२५ 


पोलीस 
अधिक्षक, 
लातूर 


षट्‌ 


| ie) 


OR 


०६ 


पं छठ 


२५ 


२६ 


पोलीस 
अधिक्षक, 
परभणी 


११ 


शि छठ 


शि ७) 


०१ 


* | छठ 


१२ 


२७ 


पोलीस 
अधिक्षक, 
हिंगोली 


og 


०१ 


०5 


०३ 


०१ 
लि.टं 


१६ 


२८ 


पोलीस 
अधिक्षक, 
अमरावती 
ग्रामिण 


०२ 


OR 


शि छठ 


शि ie) 


| छठ 


०६ 


२९ 


पोलीस 
अधिक्षक, 
अकोला 


०5 


शि ७) 


शि ie) 


a ie) 


गि ७) 


०5 


30 


पोलीस 
अधिक्षक, 
वाशिम 


oY 


03 


०३ 


०१ 


| ie) 


१२ 


39 


पोळीस 
अधिक्षक, 
यवतमाळ 


१३ 


०१ 


१८ 


08 


* | ie) 


३६ 


३२ 


पोलीस 
अधिक्षक, वर्धा 


०६ 


०२ 


०१ 


०१ 


कन ie) 


११ 


33 


पोलीस 
अधिक्षक, 
गडचिरोली 


०२ 


०5 


og 


OR 


i] ७) 


१६ 


२४ 


पोलीस 
अधिक्षक, 
गोंदिया 


og 


०5 


०६ 


०१ 


णि छठ 


१८ 


२३५ 


पोलीस 
अधिक्षक, 
चंद्रपूर 


१३ 


१२ 


११ 


०5 


१--२ =3 
व.श्रे.लि.-- 
क.श्रे.लि 


83 


३६ 


पोलीस 
अधिक्षक, 
लोहमार्ग पुणे 


१० 


OR 


०१ 


शि ie) 


| ie) 


१३ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


३७ | पोलीस ०४ ०४ शि ०२ शि १० 
अधिक्षक, 
लोहमार्ग 
नागपूर 

३८ | पोलीस ०१ ०३ ०१ ०२ शि ०७ 
अधिक्षक, 
लोहमार्ग 
औरंगाबाद 

३९ । समादेशक, ०१ | ०१ ०१ ०१ ०४ 
रा.रा.पो. बल सहा. 
क्र.१, पुणे भोजन 

सेवक 

go | समादेशक, ०७ शि णि ०१ र ०८ 
रा.रा.पो. बल 
क्र.२, पुणे 

४१ । समादेशक, ०४ ०१ ण शिवी ०१ ०६ 
रा.रा.पो. बल मुख्य 
क्र.४, नागपूर स्वयंपाकी 

४२ । समादेशक, ०१ | | शि शि ०१ 
रा.रा.पो. बल 
क्र.५, दौंड,पुणे 

४३ | समादेशक, शि ०१ | | | शि ०१ 
रा.रा.पो. बल 
क्र.९, 
अमरावती 

४४ । समादेशक, ०४ शि ०१ शि 949 =2 ०७ 
रा.रा.पो. बल मुख्य 
क्र.१०, आचारी + 
सोलापूर सफाईगार 

४५ । समादेशक, ०५ ०१ ०५ ०४ शि १५ 
रा.रा.पो. बल 
क्र.१३, वडसा, 
गडचिरोली 

४६ । समादेशक, ०१ शो | शकि णि ०१ 
रा.रा.पो. बल 
क्र.१५, गोंदिया 

vo | पोलीस १८ ०८ ०३ ०१ शि ३० 
अधिक्षक, 
नागपूर 
(ग्रामीण) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


४८ समादेशक, ०४ शिंगी शि शिंगी ०१ ०४ 
रा.रा.पो. बल कक्षसेवक 
क्र.३, जालना 
४९ पोळीस २८७ १४ Yo १८ i ३७० 
आयुक्त, 
बृहन्मुंबई 
४९अ । पो.आ.बृहन्मुंबई | कनिष्ठ | वरिष्ठ लिपिक | स श्रे.ल.ले वग पवि २० 
लिपिक ०७ (गट-ब) 
१२ ०१ 
७२५ २५० ३५८ १७२ १३ १५१८ 


अक्षरी एकूण- एक हजार पाचशे अठरा पदे 


२. उपरोक्त परिच्छेदात नमूद अधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग करावयाच्या कर्मचा-यांची कार्यालयनिहाय यादी 
पोलीस महासंचालक AERTS राज्य व पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याची 
कार्यवाही संबंधीतांनी स्वतंत्रपणे करण्यात यावी. 

३. ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात पडताळणी 
समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात मा. न्यायालयामध्ये याचिका प्रलंबित असतील अशा प्रकरणी सामान्य प्रशासन 
विभाग/१६-ब यांचे शासन निर्णय दि. २१.१२.२०१९ मधील ३ (क) येथील सुचनेनुसार संबंधित कार्यालयाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दि. ०६.०७.२०१७ चे आदेश संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून steht प्रकरणे 
तात्काळ निकाली काढण्यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. तद्नंतर सदर कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्याबाबत आदेशा निर्गमित करण्यात येतील. तसेच या यादीतील ज्या कर्मचा-यांची सेवा 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबत/ न करण्याबाबत मा.न्यायाधिकरण अथवा मा.न्यायालयांचे विवक्षीत असे 
काही आदेश असतील अशा प्रकरणी प्रकरणनिहाय वस्तुस्थिती तपासून मा.न्यायाधिकरण अथवा 
मा.न्यायालयाच्या आदेझ्ानुसार पुढील कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यालयाची राहील.अशा 
प्रकरणी हे Aart लागू नसतील. 

४. या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी/कर्मचारी सध्या ज्या 
पदावर कार्यरत आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद तात्पुरत्या स्वरुपात दि. २१.१२.२०१९ पासून ११ 
महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहीले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत 
यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. 

५. सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयापुर्वी सेवासमाप्त करण्यात आलेले 
अधिकारी व कर्मचारी हे सेवासमाप्तीपुर्वी ज्या पदावर कार्यरत होते, त्या पदासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात या शासन 
निर्णयान्वये निर्माण केलेले अधिसंख्य पद दि. २१.१२.२०१९ पासून ११ महिन्याकरिता किंवा ते सेवेत राहिले 
असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडले तोपर्यंत 
अस्तित्वात राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


६. सदरचे sea सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3०८/१६-ब, 
दि. २१.१२.२०१९ मधील तरतुदीनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब दि. ३०.०६.२०२० अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये हा शासन 


निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२०१५४१४४५८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


Cc 40 A -0 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


६. उपसचिव (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. निवडनस्ती. 


Venkatesh 
Madhav Bhat 


Digitally signed by Venkatesh Madhav Bhat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
ostal rashtra, 


2.5.4.20=5f0272b97156a5d2: 
1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=Venkatesh 
Madhav Bhat 

Date: 2020.11.20 15:55:14 +05'30' 


(व्यं. मा. भट) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सर्व पोलीस आयुक्‍त/पोलीस अधिक्षक/समादेशक राज्य राखीव पोलीस बल 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


